महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणासाठी राष्ट्रीय 
माहिती विज्ञान केंद्र (५॥॥७ यांच्यामार्फत नवीन 
संकेतस्थळ sft Case Information 
Management System तयार करण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०१ ९/प्र.क्र.१७४/का.४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख: २८.०२.२०२२. 


वाचा- 
१) अल्पसंख्याक विकास विभाग पत्र क्रमांक : वक्फ २०१९/प्र.क्र.१७४/का.४, दि.०८.१२.२०२० 
२) उप व्यवस्थापक/तांत्रिक संचालक, राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्र (NIC) यांचे पत्र क्रमांक 
TI/2020-24, दि.२५.१०.२०२१. 
प्रस्तावना - 


महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणासाठी राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्र (NIC) यांच्यामार्फत नवीन 
संकेतस्थळ /Case Information Management System तयार करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणास दिवाणी न्यायालयाचा दर्जा प्रदान करण्यात आलेला असून 
सदर कार्यालयाचे कामकाज हे न्यायालयीन कामकाजाप्रमाणेच चालते. न्यायाधिकरणामध्ये सुरु असलेल्या 
खटल्यांची माहिती सर्वसामान्य जनतेला उपलब्ध व्हावी यासाठी ई-कोर्टच्या धर्तीवर न्यायाधिकरणाचे 
संकेतस्थळ/ Case Information Management System करावयाचे असल्याने राष्ट्रीय माहिती 
विज्ञान केंद्र (NIC) यांच्याकडून संदर्भ क्र.१ येथील शासन प्रस्ताव मागविण्यात आला होता. त्यास अनुसरुन 
राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्र (NIC) यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये रु.८२,०८,६५२/- (रुपये 
ब्याऐंशी लाख आठ हजार VS बावन्न फक्त) इतक्या रकमेचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. सदर 
प्रस्तावाचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. 


Sr. | Position (Experience as per | Unit Rate | Multiplication | Total Cost 
No_ | Tech Evaluation Criteria) (R) Factor (M) (RxM) 
1 Project Manager Man_ । 93,312 4 3,73,248 
Month 
2 Solution Architect Man 64,152 1 64,152 
Month 
3 UI Designer Man_ | 58,320 3 1,74,960 
Month 
4 Developer (3-5 Years | Man_ | 37,325 32 11,94,400 
Experience) Month 


शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०१९/प्र.क्र.१७४/का.४ 


5 Developer (5+ Years’ Man 64,152 16 10,26,432 
Experience) Month 
क्विं Quality Expert Man 40,824 3 1,22,472 
Month 
7 Database Admin (3-5 Years’ Man_ | 58,320 4 2,33,280 
Experience) Month 
ee Database Admin(5+ Years’ Man _ | 69,984 2: 1,39,968 
Experience) Month 
eae Security Expert Man_ | 46,656 2 93,312 
Month 
10 Tester (3-5 Years’ Man 34,992 12 4,19,904 
Experience) Month 
11 Tester (5+ Years’ Man_ | 58,320 12 3,49,950 
Experience) Month 
12 Documentation Expert Man_ | 29,160 4 1,16,640 
Month 
13 Business Analyst (5+ Years’ Man _ । 52,488 4 2,09,952 
Experience) Month 
14 Training and Change| Man_ | 32,659 4 1,30,636 
Management Expert Month 
Onsite Resource Deployment for 24 Months after Go-Live 
Sr.No Position (Experience as Unit Rate | Multiplication | Total Cost 
per Tech Evaluation (R) Factor (M) (RxM) 
Criteria) 
1 Developer (s+ Years’ Man 64,152 24 15,39,648 
Experience) Month 
ONE Year Offsite Technical Support after ONE Year Warranty: 
Sr.No Description Year Rate/ Total Cost 
Year (RxM) 
1 Offsite Technical Support for 1 Year 1 2,32, 464 2,32,464 
2 1 Year Technical Support 2,32,464 
Security Audit Charges: 
Description Agency Charges (INR) 
Sr.No 
1 Security Audit Charges (ONE Time) 1 80,000 
2 80,000 
Cost Summary 
Sr. No Particulars Cost 
1 Development of Wakf Tribunal- CASE 46,49,276 
INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM 
2 ONE Resource Deployment Charges for 24 Months 15,39,648 
after Go-Live 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०१९/प्र.क्र.१७४/का.४ 


3 Offsite Technical Support for | Year 2,32,464 
4 Security Audit Charges (ONE Time) 80,000 

5 Sub Total 65,01,388 
| 6 Administrative charges (NICSI Charges @ 7%) 4,55,097 
7 Total 69,56,485 
| 8 GST @ 18% 12,52,167 
Le | Grand Total $2,08,652 


२. ई कोर्टच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणाचे संकेतस्थळ/ Case Information 
Management System राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्र (था) यांच्याकडून तयार करुन घेण्यासाठी तसेच 
त्यासाठी येणारा उपरोक्‍त प्रमाणे रु.८२,०८,६५२/- (रुपये ब्याऐंशी ळाख आठ हजार Were) बावन्न फक्त) 
इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास याद्वारे प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 

३. सदर बाबीसाठी होणारा खर्च “मागणी क्रमांक Seg - १ - २०५२ सचिवालयीन सर्वसाधारण सेवा - 
(००)(०३) इ-गर्व्हर्नस प्रकल्पाची अंमजबजावणी (२०५२५१२५) (कार्यक्रम) १७ संगणक खर्च” या लेखाशीर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा 

४. सदर शासन निर्णय, माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या सहमतीने आणि वित्त विभागाच्या शासन निर्णय 
क्र.विअप्र २०१३/ प्र.क्र.३०/ 2093/ विनियम, भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका १९७८ भाग-१ उप विभाग-२ मधील अ.क्र.२७ (अ) नियम क्र.७६ मधील १,२ आणि ३ या अटींच्या 
अनुषंगाने विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


a: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२२८१३२९०२२७१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


by Sandesh (10०01 
t 


nt ‘Minority 
partment, postalCode=400032, 


Sandesh : 
Chhabu Tadvi ४ ता 
(a. छ. तडवी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) महालेखापाल (9/2), लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

२) महालेखापाल (9/2), लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

३) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, जबिंदा एव्हेन्यू, जिल्हा व सत्र न्यायालयासमोर, 
अदालत रोड, औरंगाबाद- ४३१ ००५ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०१९/प्र.क्र.१७४/का.४ 


४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, पनचक्की, औरंगाबाद, 
५ उप व्यवस्थापक/तांत्रिक संचालक, राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्र,११वा मजला, नवीन प्रशासकीय 
इमारत, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 


६) सर्व अवर सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्राळय, मुंबई -४०० ०३२. 

७) सर्व कक्ष अधिकारी, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

८) स्वीय सहाय्यक, अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
९) स्वीय सहाय्यक, सह सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


qo) कार्यासन-४, संग्रहार्थ/ निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


